राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत 
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना 
सानुग्रह अनुदान लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.४७१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. राआअ/आझा/लाईफ इन्शुरन्स/७३१९६-१९७/२३, दिनांक ०८/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यांमध्ये 
आरोग्यासंदर्भात जागरुकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन, निर्माण करण्याच्या दृष्टीने “आशा 
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक” महत्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यातील आशा 
स्वयंसेविकांचा माता आरोग्य, बाल आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादी साठी नियमित गृहभेटी 
देणे, माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र / ग्रामीण रुग्णालय / 
उपजिल्हा रुग्णालय / जिल्हा रुग्णालय येथे संदर्भीत करणे अशा प्रकारची कर्तव्ये बजावावी 
लागतात. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेवून san 
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू आल्यास रु.१०.०० लक्ष व 
कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास रु.५.०० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास 


रु.१०.०० लक्ष व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास रु.५.०० लक्ष इतक्या रकमेचे सानुग्रह अनुदान 


लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७१/आरोग्य-७ 


०२. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सानुग्रह अनुदान लागू करण्यासाठी प्रति वर्ष 


अंदाजित रु.१.०५ कोटी इतका आवर्ती निधी मंजुर करण्यात येत आहे. 


03. 


०४. 


प्रस्तावित वाढ ०१ एप्रिल, २०२४ पासुन लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


यासाठी आवश्‍यक असणारा निधी आगामी अधिवेहानात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 


करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०५. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/"/५/.॥(890[॥8.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१५०७४७४६१७ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND JAYANT MHAISKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOUSING DEPARTMENT, 

M | | | N D JAYA NT 2.5.4.20=2473caf1bd0740c3ed232022f23f47e94b264 
99e78b90ecc6269a55b7bd8b843, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M H A | S KA R serialNumber=9DC747A68267C14C9BDO5A4A7749A 
BC36E7A3D550985715397F 1 DBOFAF493D82, 
cn=MILIND JAYANT MHAISKAR 
Date: 2024.08.26 13:20:15 +05'30' 


(मिलिंद म्हेसकर) 
अपर मुख्य सचिव 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती) (पत्राने) 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

३. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) २, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१२ महाप्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१३. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१४. प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७१/आरोग्य-७ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१६. मा. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१७. वित्त विभाग/ व्यय- १३, मंत्रालय, मुंबई- 

१८ नियोजन विभाग / कार्यासन १४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२०. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई- 

२१ सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२३. संचालक (आरोग्य सेवा-१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

२४. संचालक (आरोग्य सेवा-२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे 

२५. अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई 

२६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शाळेय 
आरोग्य पुणे 

२७. उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये 

२८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, (FWB मार्फत) 

२९. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, (FWB मार्फत) 

३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३१. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

३२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

३३. सर्व कोषागार अधिकारी 

३४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

३५.भारती जनता पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 

भागवत चौक, नरिमन पॉईट, मुंबई -४०००२० 

३६. इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग दादर , मुंबई -४०००२५ 

३७.राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पाईट, मुंबई- 
४०००२१. 

३८. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००१ 

३९. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई- ४००००१ 

४०. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, 
मुंबई 

४१. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई 

४२. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई- ४००००१ 

४३. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-७) 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


